अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, 
आंबाडी (भंडारा) यांच्या अधिपत्याखाळील ४ विभाग व 
उपविभाग या कार्यालयाच्या नियत अस्थायी आस्थापना 
व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ -२०१९/३७५/प्र.क्र.११७/ मोप्र-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :-०७/०५/२०१९ 


वाचा - १) शासन निर्णय क्र. जलसंपदा विभाग, क्रमांक- मुदतवाढ २०१८/१७४२/प्र.क्र.४९२/मोप्र-२, 
दि. ०१/११/२०१८ 
२) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांचे जा.क्र.५३४/ 
गो.उ.सिं.म/आ-१/मुदतवाढ/धा.८५/२०१९, दि. ३०/०१/२०१९ 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/ आ.पु.क, दि. २१/०२/२०१९ 
४) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग क्रमांक आढावा २००२ (334/2002)/ आ (प्रशि), 
दि.६/०२/२००३ 
प्रस्तावना :- 
अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांच्या अधिपत्याखालील 
अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय कार्यालयातील सर्व पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार संदर्भाधिन 
क्रमांक ४ येथील शासन निर्णय दिनांक ०६/२/२००३ अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे. अधीक्षक 
अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय 
आस्थापनेवरील कार्यालयांना नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५१८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी ३० 
पदांना दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत चाळू ठेवण्यास संदर्भीय क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात 
आली होती. 
सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच 
यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात 
करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात सर्व अस्थायी पदांना दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. तथापी सर्व प्रशासकीय विभागांची सुधारीत आकृतिबंध निश्चित 
करण्याबाबतची कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ही बाब विचारात घेऊन दिनांक १/०३/२०१९ ते 
दिनांक ३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार संदर्भ क्रमांक ३ चे शासन निर्णयानुसार देण्यात 
आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 

अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांच्या संदर्भीय क्र.२ च्या 
प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ४ विभाग व उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थावनेवरील पुढील विवरणपत्रानुसार परिशिष्ट अ व ब मध्ये दर्शविलेल्या अस्थायी पदांना दिनांक 
०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७५/प्र.क्र.११७/ मोप्र-२, 


कार्यालयाचे नांव नियत अस्थायी | रुपांतरित 
आस्थापना अस्थायी 
आस्थापना 


१) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिचन मंडळ, आंबाडी २८ पदे शिंका 
(भंडारा) 


२)कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द डावा कालवा, वाही १२४पदे ५ पदे 
3) कार्यकारी अभियंता ,गोसीखुर्द उपसा सिंचन विभाग, आंबाडी | १७२ पदे १३ पदे 
४) कार्यकारी अभियंता, आंभोरा उपसा सिचन विभाग, भिवापूर १०६ पदे ८ पदे 
५) कार्यकारी अभियंता, उपसा सिचन विभाग, तिरोडा 8 ८णव ४ पदे 

एकूण ५१८पदे २७ पदे 


१) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच चाळू राहील. 
२) सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 
३) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त 
नसतील. 
सदर पदांवरील वेतनाचा खर्च, मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील 
गुंतवणुका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन) (०४)(०२) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (अनिवार्य) ( ४७०१ आय १७१ या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता सदर लेखाशिर्षांतंर्गत मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांसाठी होणारा वेतनाचा खर्च, मागणी क्रमांक 
आय-५ ,मुख्य लेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग 
भांडवली अंशदान (०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) 
(४७०१ एच ६६५) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकवा व सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता सदर 
लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.१, 
दिनांक २१/०२/२०१९ अन्वये विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५०७१५५१५३३६२७ असा आहे. हा कार्यालयीन 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pandurang 


Digitally signed by Pandurang Tulshiram Kedare 
DN: c=IN, o=Government Of Mi 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


jaharashtra, ou=Water Resources 


2.5.4.20=e594e26c6ca4bffd8b1d4e20a155e473c21b0dd40f25c 
iram Kedare 


Tu | ५ h | fa mM Ked a re 25bd478079005896501, cn=Pandurang Tulsh 


Date: 2019.05.07 15:58:08 +05'30' 


सहपत्र- परिशिष्ट अव ब (पांडुरंग केदारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- सहपत्रासह- 
१) महालेखापाल 2, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 
२) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७५/प्र.क्र.११७/ मोप्र-२, 


३) वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 

४) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर 

५) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांना कळविण्यात येते की, 
प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर 
अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीच्या 
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास 
त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील, त्याचप्रमाणे प्रस्तावात नमूद 
लेखाशिर्ष हे जुने असल्याने शासन निर्णयात सुधारण्यात आलेले आहे. भविष्यात प्रस्ताव पाठविताना 
याची नोंद घेण्यात यावी. 

६) कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द डावा कालवा, वाही. 

७) कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन विभाग, आंबाडी 

८) कार्यकारी अभियंता, आंभोरा उपसा सिंचन विभाग, भिवापूर 

९) कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग, तिरोडा 

१०) मोप्र-(२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७५/प्र.क्र.११७/ मोप्र-२, 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१९/३७५/प्र.क्र.११७/मोप्र-२, दिनांक ०७/०५/२०१९ चे सहपत्र 
दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ नियत अस्थाई अस्थापनेवरील ५१८ पदे 


अक्र. कार्यालयाचे नांव पदनाम एकूण पद 
संख्या 

ea 2 ek 
| अधीक्षक अभियंता, a अधीक्षक अभियंता 

गोसीखुर्द उपसा सिंचन | २ | उपअधीक्षक अभियंता/ सहाय्यक अधीक्षक शिंगी 

मंडळ, आंबाडी (भंडारा) अभि. 

क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ३ 

अधीक्षक = ae 

५ | प्रथम लिपीक ॥ ब, | 

६ | वरिष्ठ लिपीक ४ 

कनिष्ठ लिपीक ४ 

मुख्य आरेखक a a 

९ | सहायक आरेखक ॥ अ. | 

१७ | उच्चश्रेणी लघुलेखक/निम्न श्रेणी लघुलेखक 1 | 

peat १ | टंकलेखक ३ 

१२ | संगणक | a 

१३ | det चालक a 

१४ ।नाईक boa 

१५ | शिपाई ३ 

१६ | चौकीदार 1१ | 

एकुण २८ 

२ । कार्यकारी अभियंता, rial कार्यकारी अभियंता ("गै 

गोसीखुर्द डावा कालवा । २ | उपअभियंता a 

विभाग, वाही (पवनी) | ३ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 

४ ।विभागीय लेखापाल | ह.) 

4 प्रथम लिपीक Le 

& | वरिष्ठ लिपीक ५ 

कनिष्ठ लिपीक ४ 

आरेखक 1 १_| 

सहायक आरेखक ii a | 

| 9° | ० | टंकलेखक ३ 

ae १ भांडारपाल = _] 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७५/प्र.क्र.११७/ मोप्र-२, 


१२ सहाय्यक भांडारपाल fe | 
१३ | ay टकंलेखक किंवा निम्न श्रेणी लघु लेखक fe | 
१४ । संगणक i ae | 
१५ | qed चालक =a 
१६ ।नाईक ae 
qo | शिपाई 4 
१८ | चौकीदार i= | 
एकुण ३४ 
२.१ | उप अभियंता, गोसीखुर्द हिम उप अभियंता a 
डावा कालवा उपविभाग | २ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
क्र.१, चकारा ३ | वरिष्ठ लिपीक _ a) 
४ ।कनिष्ठ लिपीक २ 
4 स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
६ ।अनुरेखक 1१ | 
७ ।टंकलेखक ॥क 
वाहन चालक a | 
९ | ras २ 
॥ 109) ० | चौकीदार ७ आ. | 
एकुण १८ 
२.२ | उप अभियंता, गोसीखुद fide उप अभियंता = 
डावा कालवा उपविभाग | २ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
क्र.२, चकारा ३ | वरीष्ट लिपीक ॥ क 
४ ।कनिष्ट लिपीक २ 
4 स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
६ ।अनुरेखक = 
टंकलेखक aa 
वाहन चालक =a 
९ | शिपाई २ 
१७ | ० | चौकीदार aa 
एकुण १८ 
2.3 | उप अभियंता, गोसीखुर्द हित उप अभियंता i ae | 
डावा कालवा उपविभाग | २ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
क्र.३, वाही (पवनी) ३ ।वरिष्ठ लिपीक oe 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७५/प्र.क्र.११७/ मोप्र-२, 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


द 
9 
८ 
९ 


शिपाई 


१७ | 


चौकीदार 


-0) AJ] -0 | -O]} -5 


एकुण 


ae) 
ios 


2.8 


गोसीखुद डावा कालवा 
उपविभाग क्र.४, 
गोसीखुर्द 
(मुख्यालय चकारा) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


OO}; A} Of; -0। oO] KC] A] OO} CK] -5 


एकुण 


re) 
ios 


निम्न पैनगंगा उपसा 
सिंचन उपविभाग क्र.१, 
वाही 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


OO} A} Of; -0०। Of] KC] A] OO} 9८ -5 


एकुण 


विभाग व उपविभागातील एकूण पदे 


कार्यकारी अभियंता, 
गोसीखुर्द उपसा सिचन 
विभाग, आंबाडी (भंडारा) 


Ea 


कार्यकारी अभियंता 


उपअभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


विभागीय लेखापाल 


प्रथम लिपीक 


वरिष्ठ लिपीक 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७५/प्र.क्र.११७/ मोप्र-२, 


७ ।कनिष्ठ लिपीक ४ 

आरेखक za 

९ | सहायक आरेखक |: अ. | 

| 62 ० | टंकलेखक 3 

हि १ भांडारपाल शि शि 

१२ सहाय्यक भांडारपाल a =) 

१३ | ay टकंलेखक किंवा निम्न श्रेणी लघु लेखक ae | 

१४ | संगणक i ग. | 

१५ | वाहन चालक (1 आढे || 

१६ ।नाईक a 

१७ | शिपाई 4 

१८ । चौकीदार aa 

एकुण ३४ 

३.१ | उप अभियंता, टेकेपार चिव उप अभियंता a 
उपसा सिचन उपविभाग | २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
क्र.१, आंबाडी (भंडारा) | ३ | वरिष्ठ लिपीक 1१ | 
४ ।कनिष्ठ लिपीक २ 

५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 

६ |।अनुरेखक | शी... .| 

७ ।टंकलेखक Sa 

८ | वाहन चालक a ae 

९. | ras २ 

aes ० | चौकीदार ae 
एकुण १८ 

३.२ | पाघोरा उपसा सिचन az उप अभियंता ॥_ | 
उपविभाग क्र.१, आंबाडी| २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
(भंडारा) ३ ।वरिष्ठ लिपीक = 

४ | कनिष्ठ लिपीक २ 

५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 

६ ।अनुरेखक | 9 | 

टंकलेखक | 9 | 

वाहन चालक =a 

९ | rats २ 

१७ | ० | चौकीदार ioe 
एकुण १८ 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७५/प्र.क्र.११७/ मोप्र-२, 


३.२ 


मध्यम प्रकल्प उपविभाग, 
पलाडी (मुख्यालय 
आंबाडी) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


०9८ | AW] A] -0 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभिययांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


oO}; A} Of}; OO} -0। 9७८ | A] -0 | CK] -o 


एकुण 


me) 
ios 


3.8 


उप अभियंता, मध्यम 
प्रकल्प उपविभाग, तुमसर 
(मुख्यालय अंबाडी) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


OO} A] OO} -0०। oO] 9८ | A] oO] 9८ | -5 


एकुण 


-O 
~ 


३.५ 


उप अभियंता, 
लघुपाटबंधारे उपविभाग, 
लाखणी 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


oO}; A} Of}; OO} oO] KC] A] -0 | CK] -5 


एकुण 


me) 
ios 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७५/प्र.क्र.११७/ मोप्र-२, 


3.4 | उपअभियंता, लघु १ | उप अभियंता isa 
पाटबंधारे सर्व्हेक्षण २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ६ 
उपविभाग, भंडारा ३ | वरिष्ठ लिपीक it af 

४ ।कनिष्ठ लिपीक ४ 

५. स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक १७ 
६ ।अनुरेखक र 
७ ।टंकलेखक || "क 1 
८ ।वाहन चालक (|! अ. | 
९ | शिपाई ८ 
१७ | ० | चौकीदार हक चक 

एकुण ४८ 

विभाग व उपविभागातील एकूण पदे १७२ 

| कार्यकारी अभियंता, ra कार्यकारी अभियंता .. "६. 
आंभोरा उपसा सिंचन | २ | उपअभियंता शिळे कह 
विभाग, भिवापूर ३ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
४ ।विभागीय लेखापाल (१0: 
५ | प्रथम लिपीक Pa | 
६ | वरिष्ठ लिपीक ५ 
७ ।कनिष्ठ लिपीक ४ 
८ ।'आरेखक [. es oll 
९ ।सहायक आरेखक =) 
१७ | ० टंकलेखक ३ 
विद्य १ भांडारपाल ae | 
१२ सहाय्यक भांडारपाल oe | 
१३ | BY टकंलेखक किवा निम्न श्रेणी लघु लेखक aa 
१४ । संगणक ॥ क 
१५ | वाहन चालक i | 
१६ | नाईक [ie | 
१७ | शिपाई 4 
१८ । चौकीदार Le | 

एकुण ३४ 
हि .१ । उप अभियंता, आंभोरा शि उप अभियंता [tsa || 
उपसा सिंचन उपविभाग | २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
क्र.१, भिवापूर ३ | वरिष्ठ लिपीक ॥७ ० 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७५/प्र.क्र.११७/ मोप्र-२, 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-0 | A| oO} ©] 0] K] :/१_) 


एकुण 


me) 
~ 


४.२ 


उप अभियंता, मोखाबर्डी 
उपसा सिचन उपविभाग 
क्र.१, भिवापूर 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


oO}; A} Of] OO} OO] ७9७८ | A] -0 | 9८ -o 


एकुण 


re) 
ios 


8.3 


उप अभियंता, बावनथडी 
उजवा कालवा उपविभाग 
क्र.४, तिरोडा, मु. भिवापूर 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


oO}; A} Of]; OO} oO] 9८) A] -0 | CK] -5 


एकुण 


me) 
ios 


४.४ | 


निम्न पैनगंगा उपसा 
सिंचन उपविभाग क्र.४, 
आर्णी, मुख्यालय भिवापुर 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


oc} A] oO}; CK] -8 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७५/प्र.क्र.११७/ मोप्र-२, 


६ ।अनुरेखक la ed 
७ ।टंकलेखक [Pe | 
८ ।वाहन चालक | 9 | 
९ | शिपाई २ 
१७ | ० | चौकीदार ae 

एकुण १८ 

विभाग व उपविभागातील एकूण पदे १०६ 
५ । कार्यकारी अभियंता, i, कार्यकारी अभियंता oa | 
उपसा सिचन प्रकल्प २ | उपअभियंता =a 
विभाग, तिरोडा ३ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
४ ।विभागीय लेखापाल a) 
५ | प्रथम लिपीक La 
६ | वरिष्ठ लिपीक षु 
७ ।कनिष्ठ लिपीक ४ 
८ । आरेखक La] 
९ | सहायक आरेखक Le | 
१७ | ० |टंकलेखक ३ 
११ | १ भांडारपाल ७ अ. 
१२ सहाय्यक भांडारपाल Lae. | 
१३ | ay टकंलेखक किवा निम्न श्रेणी लघु लेखक =e 
१४ | संगणक fh ae] 
१५ | वाहन चालक —_ a 
१६ | नाईक 11 ae) | 
१७ | शिपाई ५ 
१८ । चौकीदार =a 

एकुण ३४ 
५.१ | उप अभियंता, उपसा ez उप अभियंता = 
सिंचन प्रकल्प उपविभाग २ ।क.अ./सहा.अ.-२/झ्ा.अ. ४ 
क्र.१, तिरोडा ३ | वरिष्ठ लिपीक कि | 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
६ ।अनुरेखक =a 
७ ।टंकलेखक E> >» | 
८ ।वाहन चालक शिश 
९ | शिपाई २ 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७५/प्र.क्र.११७/ मोप्र-२, 


१० | ० | चौकीदार igo | 
एकुण १८ 
५.२ | उप अभियंता, गोसीखुर्द १ | ST अभियंता |! ae | 
डावा कालवा उपविभाग | २ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
क्र.५, लाखादुर ३ | वरिष्ठ लिपीक शि आं 
मुख्यालय, तिरोडा ४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
६ ।अनुरेखक (। ae: = | 
७ ।टंकलेखक = | 
वाहन चालक ae) 
९ | Ras 2 
| 9° | o | चौकीदार | 9 | 
एकुण १८ 
५.३ | उप अभियंता, धापेवाडा Es उप अभियंता 1१ | 
उपसा सिचन उपविभाग | २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
क्र.२, तिरोडा ३ | वरिष्ठ लिपीक a | 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
4 स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
६ ।अनुरेखक |. ae. .| 
७ ।टंकलेखक ॥-_ 
वाहन चालक ee 
९. | ras २ 
eel ० | चौकीदार lL | 
एकुण १८ 
विभाग व उपविभागातील एकूण पदे ८८ 
नियत आस्थापनेवरील एकुण पदे १--२--३--४--५ ५१८ 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०१९/३७५/प्र.क्र.११७/ मोप्र-२, 


परिशिष्ट - ब 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१९/३७५/प्र.क्र.११७/मोप्र-२, दिनांक ०७/०५/२०१९ चे सहपत्र 
दिनांक ०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील एकूण पदे २७ 


अ.क्र पदनाम पदांची पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्ती दिनांक 
संख्या 
| ह... | २ ३ I. 4 
_ कारकुन २ १ दिलीप पुडंलीकराव करंडे ३०.०४.२०१९ 
ee al eee 
२ जोडारी | १ | १ नरेंद्र रामचंद्र मेश्राम ३१.१२.२०२३ 
३ | वाहन चालक २ १ वसंता रामकृष्ण ठोंबरे ३०.०६.२०१९ 
ene af ee aes eer 
8 |मिक्सरचालक| १ | १ सुधाकर नारायण सत्रमवार ३०.०६.२०१९ 
५ स्वच्छक २ १ देवराव Garda बिरनवार ३१.०७.२०१९ 
मीच क 
इनामुरहीम 
g चौकोदार ४ १ दिवाकर तुकाराम बनकर ३०.०६.२०२४ 
रा Ae 1. 
Rees : aires oo 
af a 1 ae 
- = aa a या चा 
क्क ee eee 
ene > SSS aes ees 
at ee ana 
—_ ie oe 
ee ae ena ee eee 
"रग चात ee ae 
क क्ती य rey 
"न्ती कल क 
क el eee ae 
ae cae 
1 याक तक 
१३ 'जियालाल गोविंदा बुधे ३०.०६.२०२५ 
८  'स्वच्छक/मजूर २ | १ अभिमन संपत सपाटे ३१.१०.२०२३ 
२ खुशाल दयाराम नागलवाडे ३१.०८.२०१९ 


रुपांतरित आस्थापनेवरील एकुण पदे- २७ 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


